पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्‍यात दौंड येथे 
उप- विभागीय कार्यालय स्थापन करण्यास 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब -२०१८/१॥२ ११४/प्र.क्र.२०८/म-१० 
पहिला मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई 
तारीख: ६ ऑक्टोबर,२०२३. 


वाचा :- 
१) विभागीय आयुक्‍त, पुणे विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/नेआ/अवेट/६२/१८, दि.२७.११.२०१८ 
२) शासन अधिसूचना क्र.प्राफेब-२०१८/१॥२ ११४/प्र.क्र.२०८/म-१०, दि.०५.१०.२०२३ 
प्रस्तावना :- 

सद्यस्थितीत पुणे जिल्ह्यातील दौंड व पुरंदर या दोन तालुक्यांसाठी १ उप-विभागीय कार्यालय 
असून त्याचे मुख्यालय सासवड-पुरंदर येथे आहे. तथापि, पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्याची वाढती 
लोकसंख्या, वाढते औद्योगिकीकरण व नागरीकरण इ.बाबींमुळे सध्याच्या दौंड-पुरंदर या उप-विभागीय 
कार्यालयावर कामकाजाचा मोठा ताण पडत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने तसेच 
शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने वाचा क्र.२ येथे नमुद शासन 
अधिसूचनेन्वये पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्‍्याकरीता दौंड येथे स्वतंत्र उप-विभाग स्थापन करण्यात 
आला आहे. सदर उप-विभागाकरीता स्वतंत्र उप-विभागीय कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 


पुणे जिल्ह्यातील दौंड ताळलुक्‍्याकरीता दौंड येथे स्वतंत्र उप-विभागीय कार्यालय स्थापन 
करण्यास व सदर कार्यालयासाठी खालील ५ पदे नियमित वेतनश्रेणीवर मंजुर करण्यास शासन 
मान्यता देत आहे. सदर पदे ही सध्याच्या त्या-त्या संवर्गाचा एक भाग राहतील. 


अ. पदाचे नाव उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता । सुधारीत वेतन मेंट्रीक्समधीळ «| मंजूर | एकुण 
क्र. दिल्यानुसार पदांची वेतन श्रेणी वेतन स्तर पदांची 
(६ व्या वेतन आयोगानुसार) (७ व्या वेतन आयोगानुसार) संख्या 
द्वि २ ३ SS ae 4 & 
१ | उप विभागीय | 94,g 00-32 900, ग्रेड पे-५,४०० $-२०:५६१००-१७७५०० शि शं 
अधिकारी 
२ | लघुलेखक ९३००-३४,८००, ग्रेड पे-४,४०० 5-१४:३८६००- १२२८०० शि गि 
(निम्नश्रेणी) 
३ | अव्वल कारकून । ५,२००-२०,२००, ग्रेड पे- ३,५०० S-92:32000-909§00 (१ | fa | 
Em शिरस्तेदार ५,२००-२०,२००, ग्रेड पे-२,८०० $-१०:२९२००-९२३०० fa fa | 
५ | महसूल सहायक | 4,200-20,200 YS पे-१,९०० 5-६:१९९००-६३२०० शि 1 
(लिपिक-टंकलेखक) 
एकुण षु षु 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब-२०१८/४॥? ११४ / प्र.क्र.२०८/म-१० 


२. तसेच सदर नवीन कार्यालयासाठी १ वाहनचालक व १ शिपाई यांच्या सेवा गरजेनुसार बाह्य 
यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. उप विभागीय अधिकारी, दौंड उप-विभाग, ता.दौंड, जि.पुणे यांचे प्रतिवेदन अधिकारी म्हणून 
जिल्हाधिकारी, पुणे आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे हे काम 
पाहतील. 


४. उप विभागीय अधिकारी, दौंड उप-विभाग, ता.दौंड, जि.पुणे यांना या शासन निर्णयान्वये 
कार्यालय प्रमुख तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यात उप विभागीय अधिकारी, दौंड उप-विभाग यांचे कार्यालय 
स्थापन करण्याकरीता येणारा खर्च " मागणी क्र.सी-१, २०५३ -जिल्हा प्रशासन, ००९४ (०१) जिल्हा 
आस्थापना, (०१) सर्वसाधारण आस्थापना (०१) आयुक्त, पुणे, (२०५३ ००६४)" या लेखाश्रीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा व तो सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. मंजूर 
तरतूद अपुरी पडत असल्यास वाढीव तरतूदीची मागणी करावी व ते शक्‍य नसल्यास पुरक मागणीचा 
प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. 


६. सदरहू शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व 
पदांचे आढावे इत्यादी प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने दि.१९.०९.२०१९ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१००६११५८१३०४१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH VITHOBA GAWDE 
S A N TO S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8e111cd4ca87dbe700ee92d0e1b3fd993c 


VIT H O B A 8b0952a368e400ed2af72cb5dd990c, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CA6A91 ASEFCF2DDE6274B385D86 


GAWDE — हीत 
(संतोष वि.गावडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ “८७ A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब-२०१८/१४॥? ११४ / प्र.क्र.२०८/म-१० 


५. मा. मंत्री महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. अपर मुख्य सचिव (र.व का), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.प्रधान सचिव (नियोजन),नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.विभागीय आयुक्त,पुणे. 

१५. जिल्हाधिकारी, पुणे. 

१६. उप विभागीय अधिकारी, पुरंदर, जिल्हा पुणे. 

१७. उप विभागीय अधिकारी दौड, जि.पुणे. 

१८. तहसिलदार, पुरंदर/दौंड जिल्हा पुणे. 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

२०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२१. कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग (कार्यासन ई-२/ ई-८/ ई-९/ ई-१०/ ब-१/ज-५) 
२२. वित्त विभाग (का. विसू-१/ अर्थसंकल्प -६/ व्यय-९/ AGH), मंत्रालय, मुंबई. 
२३. महसूल व वन विभागातील सर्व कार्यासने. 

२४. निवड नस्ती-कार्यासन म-१०. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


